अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद,नवी दिल्ली 
यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शौक्षणिक वर्ष 
२०२४-२५ पासून बी.सी.ए. अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३१८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: 09 ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ BBA BCA Additional/2028/ 
७२१, दि.१०.०९.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्‍त वाचा येथील पत्रान्वये, कोकणरत्न कला महाविद्यालय, 
बहारणे, ता.खेड, जि.रत्नागिरी या संस्थेत पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून, सोबतच्या प्रपत्र - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे कोकणरत्न कला महाविद्यालय, भरणे, 
ता.खेड, जि.रत्नागिरी या संस्थेत बी.सी.ए. हा पदवी अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
सुरु करण्यास खालील अटी व MAA अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती: 

१) सदर मान्यता ही कायम विनाअनुदानित तत्वावर राहील. 


२) सदर मान्यता दिलेले अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील संस्था ह्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली राहतील. परंतु, 
सदर अभ्यासक्रमाचे परिचालन व सदरील अभ्यासक्रमांची मान्यता प्रक्रिया, प्रवेश, शुल्क 
इ. बाबी ह्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली राहतील. 


३) सदर मान्यता दिलेले अभ्यासक्रम चालविणारी तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील संस्था तसेच, सदर मान्यता दिलेले अभ्यासक्रम चालविणारी पुर्णत: 
नवीन संस्था ह्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळी कायम विनाअनुदानित 
तत्वावर / स्वयं AMSAT तत्वावर सुरु राहतील. 


४ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच, दि.२१ मे, १९८३ च्या शासन 
निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संस्थांवर बंधनकारक राहील. 


५) सदरील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमाच्या संबधित संस्थेने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद व संबधित विद्यापीठ यांच्या मानकांनुसार मुलभुत भौतिक सोयीसुविधांची पुर्तता 
करणे अनिवार्य राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३१८/तांशि-४ 


& 


nm 


सदरील मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमाच्या उच्च शिक्षण व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारीतील संबधित संस्थेत सुरु केलेल्या अभ्यासक्रमांस लागणा-या भौतिक 
सोयीसुविधा, शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी, ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, 
नियतकालिके, प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ. स्वतंत्रपणे उभारणे आवश्‍यक 
राहील. 


७ शासनाने विहित केलेल्या, तसेच, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 


८) 


विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, 
तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा लागेल. तसेच, 
महाविद्यालयांनी / संस्थांनी आवश्‍यक कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संचाळक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


९) संस्थेतील अभ्यासक्रमांचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा 


नियमानुसार/ पद्धतीनुसार तंत्रशिक्षण संचालनालया अंतर्गत करण्यात येतील. 


१०) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने / शासनाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क 


संस्थेने आकारल्यास, संस्थेवर / महाविद्यालयावर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्युजान 
(प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


११) संबंधित संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी 


१२ 


१३ 


१४ 


— 


— 


~~ 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या मानकानुसार 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, शिक्षकवृंद व 
इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ. बाबत तसेच, विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी 
आल्यास संस्थांवर विद्यापीठांच्या नियमाप्रमाणे व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
निकषाप्रमाणे / नियमानुसार कडक कारवाई करण्यात येईल. 


संस्थेने ग्रंथालयाकरिता आवश्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्यक राहील. तसेच, विद्यार्थ्यांना 
वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची 
सोय करणे आवऱ्यक आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 
मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) 
स्वतंत्रपणे करणे आवश्‍यक आहे. 


रंगिंगसंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमळबजावणी करणे महाविद्यालय / संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक स्थावर 
जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्यास, त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची / महाविद्यालयाची 
राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.३१८/तांशि-४ 


१५) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई तसेच, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे 
नोंदणी शुल्काचा भरणा केलेला नसेल तर, ती अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांनी महाविद्यालयाकडून दि.२२.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे नोंदणी 
शुल्क वसूल करावे. 


१६) ज्या संस्थांनी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे नोंदणी करण्यासाठी दि.१५.०७.२०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शुल्क भरणा केळे असेल, त्या संस्थांनी उच्च शिक्षण 
संचालनालयाकडे शुल्क भरल्याची पावती दाखवून दि.२२.०२.२०१८ च्या शासन 
निर्णयात दर्शविल्याप्रमाणे फरकाची रक्‍कम तंत्र शिक्षण संचालनालयाकडे जमा करावी. 


१७) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने, संबंधित विद्यापीठाचे वेळोवेळी संलग्निकरण प्राप्त करुन 
घेणे आवश्यक राहील. 


१८) याशिवाय, संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती महाविद्याळयावर / संस्थेवर बंधनकारक राहतील. 


२. सदर झासन मान्यतेनुसार, उक्त महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमांचा केंद्रीभूत प्रवेश 
प्रक्रियेमध्ये समावेडा होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आव्यक ते आदेशा निर्गमित 
करावेत. तसेच, या शासन निर्णयात नमूद अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थांची, उच्च शिक्षण 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विद्यमान संस्था, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील विद्यमान संस्था व तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील नवीन 
संस्था यांची वर्गवारी संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी करावी. 


३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००११३२२२९२६०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
THORAT AJITKUMAR 
ARUNRAO 


(अजितकुमार थोरात) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) संबंधित सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण 
यांच्यामार्फत). 

४) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) संबंधित महाविद्यालय / संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


प्रपत्र - अ 
HTED G.R.No.Manyata-2024/C.R.318/TE-4, Dated: 01st October, 2024 
List of BBA ,BMS,BCA Courses in Existing/ New / Govt./ Govt.Aided/ Unaided Institutes ,Approved by AICTE from AY 2024-25 


क Intake | Intake PIO/ Gulf 
Permanent | Institute Institution sabe गावतील Approve| Approve} Course hip Quota/ 
SN| Region Institute Address District Existing Program University Level of d for dtor. | |Applied for Approve FN 


Id Name Type ी 
Institute Course | 2023-24 | 2024-25 Approved 


BN 3 वी. |. Nea a | तरी ही जती. > Ne I de la जत 7 


MUMBAI |1- KOKAN NAVBHARAT HIGH RATNAGI JPrivate-Self Kavikulagur} UNDER 120 Application No 
44620801673 RATNA SCHOOL COMPOUND A/P RI Institute u Kalidas | GRADUATE for new 
KALA BHARANE TAL-KHED DIST- Sanskrit course 
MAHAVIDY RATNAGIRI University, 
ALAY Ramtek 
BAHARNE 


Page 1 of 1 


